असा.क्र. २ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊध-२९२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, जानेवारी ६, २००९/पौष १९६, शके १९९३० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल वरण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग ATS 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम a राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश ब केलेले विनियम 
आणि विधि व न्याय विभागाकडून आलेली निथेयके (इंग्रजी अनुबाद). 
In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the following 


translation in English of the Bombay Police (Amendment) Act, 2008 (Mah. Act No. II of 
2009), is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


H. B. PATEL, 
Secretary to Government, 
Law and Judiciary Department. 


MAHARASHTRA ACT No. II OF 2009. 


(First published, after having received the assent of the Governor, in the “ Maharashtra 
Government Gazette ”, on the 6th January 2009.) 


An Act further to amend the Bombay Police Act, 1951. 
WHEREAS both Houses of the State Legislature were not in session ; 


AND WHEREAS the Governor of Maharashtra was satisfied that 


Beis circumstances existed which rendered it necessary for him to take 


aa immediate action further to amend the Bombay Police Act, 1951, for the 


1951. 
Mah. Purposes hereinafter appearing ; and, therefore, promulgated the Bombay 


d. . 
Brot Police (Amendment) Ordinance, 2008 on the 23rd October 2008 ; 


(९२) 


भाग आठ —3 [किंमत : रुपये २०-००] 


aa 


१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जानेवारी ६, २००९/पौष १६, शके १९३० [भाग आठ 


AND WHEREAS, it is expedient to replace the said Ordinance by an 
Act of the State Legislature ; it is hereby enacted in the Fifty-ninth Year 
of the Republic of India as follows :-- 


Short title 1. (J) This Act may be called the Bombay Police (Amendment) 
and Act, 2008. 


commencement. 5 
(2) It shall be deemed to have come into force on the 23rd October 


2008. 
Amendment of 2. In section 51 of the Bombay Police Act, 1951 (hereinafter Bom. 
section 51 of | referred to as “ the principal Act ”),— XXII 
Bom. XXII of : . : of 
1951. (a) for sub-section (1), the following sub-section shall be 1951. 


substituted, namely :— 


“(1) When any loss or damage is caused to any property or 
when death results or grievous hurt is caused to any person or 
persons, by anything done in the prosecution of the common 
object of an unlawful assembly, the District Magistrate may, by 
order, specify,— 


(a) the area (hereinafter called “ the disturbance area ”), in 
which in his opinion such unlawful assembly was held ; 


(b) the date on which or the period during which such unlawful 
assembly was held.”; ; 


७) in sub-section (2), for the words “State Government” the 
words “ District Magistrate ” shall be substituted ; 


(c) in sub-section (3), for the words, brackets and figure “ issue 
of a notification under sub-section (1), the Chief Presidency 
Magistrate in Greater Bombay, and the District Magistrate in 
district, with the previous sanction of the Revenue Commissioner,” 
the words, brackets and figure “ issue of an order under sub-section 
(1), the District Magistrate ” shail be substituted ; 


(d) in sub-section (4),— 


(i) for the words “ Chief Presidency Magistrate or the District 
Magistrate, as the case may be, ” the words “ District Magistrate ” 
shall be substituted ; 


(ii) in clauses (a) and (6), for the words “, the Collector or any 
other authority, ” wherever they occur, the words “ or any other 
authority authorised by the Collector ” shall be substituted ; 


(iii) in clause (८), for the words “the Collector or any other 
authority ” the words“ any authority authorised by the Collector ” 
* shall be substituted ; ° 


(iv) for the words “ or specially from any particular section or 
sections, or class or classes of such persons in the said area, and 
in such proportion as the Chief Presidency Magistrate 07” the 
words, brackets and figure “or the members of the unlawful 
assembly as specified in sub-section (1), or specially from any 
particular section or sections, or class or classes of such persons 
and in such proportion as” shall be substituted. न 


भाग आठ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जानेवारी ६, २००९/पौष १६, शके १९३० Re 


(e) after sub-section (4), the following sub-section shall be 
inserted, namely :-- 

“(4A) Ifthe District Magistrate observes that the amount of 
compensation as determined under sub-section (3), either in 
whole or in part is to be recovered from persons or section or 
sections or class or classes of such persons are inhabitants of 
the area, which is beyond the area of his jurisdiction, the District 
Magistrate, shall send the information, along with his report, to 
the District Magistrate of the district in whose jurisdiction such 
persons or section or sections or class or classes of such persons 
are residing, to recover the amount from them. On receiving . 
such information, the District Magistrate of such area shall 
recover the amount of compensation in the manner as provided 
under this section. ”; 

(f) in sub-section (5),— 

(i) in clause (i), for the words “ Chief Presidency Magistrate 
or the District Magistrate, as the case may be,” the words 
“District Magistrate ” shall be substituted ; 

(ii) in clause (ii), for the words “ Chief Presidency Magistrate, 
or the District Magistrate, as the case may be,” the words 
“District Magistrate ” shall be substituted ; 

(g) in sub-section (8), for the words “Chief Presidency 
Magistrate, or the District Magistrate, as the case may be,” at both 
the places, where they occur, the words “ District Magistrate ” shall 
be substituted ; 

(k) in sub-section (9), for the words “ Chief Presidency Magistrate 
or the District Magistrate, as the case may be ” the words “ District 
Magistrate ” shall be substituted ; 


(इ) in sub-section (10), for the words “ Chief Presidency 
Magistrate or the District Magistrate, as the case may be ” the words 


“District Magistrate ” shall be substituted ; " 
Qj) after sub-section (70), the following sub-section shall be added, 
namely :— 


“(11) The provisions of this section shall be in addition to, 
and not in derogation of, the provisions of any other law for the 
time being in force.”. 
8. In section 52 of the principal Act,— Amendment 


| (a) in sub-section (1), for the words “ Chief Presidency Magistrate हल्यात Be 


; or the District Magistrate, as the case may be, with the previous XXII of 
| sanction of the Revenue Commissioner ” the words “District Magistrate” 1951. 
| shall be substituted ; 

(6) in sub-section (2),— 

(i) for the words “the notification issued by the State 
Government” the words “the order issued by the District 
Magistrate ” shall be substituted ; 

H719—2 


Amendment 
of section 53 
of Bom, XXII 

of 1951. 


Mah. Ord. IX 
of 2008 and 
saving. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जानेवारी ६, २००९/पौष १६, शके १९३० [भांग आठ 


i (ii) for the words “ Chief Presidency Magistrate or the District 
Magistrate, as the case may be,” the words “the District 
Magistrate” shall be substituted ; 

(c) in sub-section (4), for the words “ Chief Presidency Magistrate 
or the District Magistrate, as the case may be,” the words “District 
Magistrate” shail be. substituted ; 

(d) in the marginal note, for the words “Chief Presidency 
Magistrate or District Magistrate” the words “District Magistrate” 
shall be substituted. 


4, In section 53 of the principal Act,— 

(i) for the words “Chief Presidency Magistrate or the District 
Magistrate, as the case may be,” the words “District Magistrate” 
shall be substituted ; 


(ii) in the marginal note, for the words “Chief Presidency 
Magistrate or District Magistrate” the words “District Magistrate” 
shall be substituted. 


5. (1) The Bombay Police (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby 
repealed. 


(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken 
(including any order issued) under the principal Act, as amended by 
the said Ordinance, shall be deemed to have been done, taken or 
issued, as the case may be, under the corresponding provisions of 
the principal Act, as amended by this Act. 


शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


Mah. 
Ord. 
IX of 
2008. 


असा.क्र. २ . रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


गि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, जानेवारी .६, २००९/पौष १६, शके ९९४० | 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 
अनुक्रमणिका 


सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २.-- मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ यात आणखी सुधारणा पृष्ठे 
करण्याकरिता अधिनियम  . . व्य 3h Ae ie ., १३-१६ 


कण्या लवण ० >. न क से 
दिनांक ५ जानेबारी २००९ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र बिधानमंडळाचा पुढील 
अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


ह. बा. पटेल, 
सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
विधी व न्याय विभाग. 


सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २. 
(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” 
दिनांक ६ जानेवारी २००९ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम. ) 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 


१९५१ चा आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ यात आणखी 
मुंबई २२. सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ. कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी 
परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक 
२००८ चा २३ ऑक्टोबर २००८ रोजी मुंबई पोलोस (सुधारणा ) अध्यादेश, २००८ प्रख्यापित केला होता. 
महा. ग 
भाग चारे --३ (83) 
[ किंमत : रुपये १८.०० ] 


we महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जानेवारी ६, २००९/पौष १६, शके १९३० [भाग are 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट 
आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसाठव्या वषी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत 
आहे :- 
संक्षिप्त नाव १. (१) या अधिनियमास, मुंबई पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २००८ असे म्हणावे. 
TARY: (२) तो, दिनांक २३ ऑक्टोबर २००८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल. 
सन १९५१ ९. मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा १९५१ 


चा मुंबई करण्यात आलेला आहे) याच्या कलम ५९१ मध्ये,-- चा मुंबई 
अधिनियम येईल २२. 
क्रमांक २२ (क) पोट-कलम (१) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :-- 
याच्या कलन * (१) जेव्हा एखाद्या बेकायदेशीर जमावाने आपले समान उद्दिष्ट साधण्यासाठी केलेल्या 


री, कोणत्याही कृत्यामुळे कोणत्याही मालमत्तेची हानी किंवा तिचे नुकसान झाले असेल, किंवा जेव्हा 
कोणत्याही व्यक्‍तीस किंवा व्यक्‍तींना मृत्यू आला असेल किंवा जबर दुखापत झाली असेल, तेव्हा, 

जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास, आदेशाद्वारे, 
(क) ज्या क्षेत्रात त्याच्या मते, असा बेकायदेशीर जमाव जमला होता ते क्षेत्र.(यात यापुढे 

* अशांत क्षेत्र ” असे संबोधण्याल आले) ; 

(ख) असा बेकायदेशीर जमाव ज्या दिनांकास किंवा ज्या कालावधीत जमला असेल तो 
दिनांक किंवा तो कालावधी, 
बिनिर्दिष्ट करता येईल. ”; 

(ख) पोट-कलम (२) मध्ये, “ राज्य शासनाचा ” या मजकुराऐवजी, “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचा * 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(ग) पोट-कलम (३) मध्ये, “ पोट-कलम (१९) अन्वये अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर, 
बृहन्मुंबईमध्ये मुख्य इलाखा शहर दंडाधिंकाऱ्यास, व जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकान्यास महसूल आयुब्ताच्या 
पूर्वमंजुरीने ” या मजकुराऐवजी, “ पोट-कलम (१) अन्वये आदेश काढण्यात आल्यानंतर, जिल्हा 
दंडाधिकाऱ्यास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(a) पोट-कलम (४) मध्ये,-- 

(एक) “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्याला, किंबा यथास्थिति, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला ” 
या मजकुराऐवजी, '“ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(दोन) खंड (क) ब (ख) मध्ये, “ जिल्हाधिकारी किंवा कोणताही अन्य प्राधिकारी यास 
हा मजकूर जेथे जेथे आला असेल तेथे तेथे या मजकुराऐवजी, “ किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने प्राधिकृत 
केलेला कोणताही अन्य प्राधिकारी यास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(तीन) खंड (ग) मध्ये, “ जिल्हाधिकारी किंवा कोणताही अन्य प्राधिकारी यास " या 
मजकुराऐवजी, “ जिल्हाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 

(चार) “ किंवा विशेषकरून उक्त क्षेत्रातील '' या मजकुरांने सुरू होणाऱ्या व “ मुख्य इलाखा 
शहर दंडाधिकारी किंवा ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐबजी “ किंबा पोट-कलम (१) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे बेकायदेशीर जमावातील व्यक्तींकडून, किंवा विशेषकरून उतत क्षेत्रातील 
अशा व्यक्तींच्या कोणत्याही विवक्षित गटाकडून किंवा गटांकडून, किंवा वर्गाकडून किंवा वर्गाकडून 
अशा भरपाईच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नसेल इतकी जादा रक्‍कम 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ नगरपालिका वसुली खर्च ” असा करण्यात आला आहे) ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


भाग चार] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जानेवारी ६, २००९/पौष १६, शके १९६० 


(ड) पोट-कलम (x) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-- 

“ (इक) पोट-कलम (३) अन्वये ठरविण्यात आलेली नुकसानभरपाईची रक्‍कम, संपूर्णपणे 
किंवा अंशतः, ज्यांच्याकडून वसूल करावयाची आहे. अशा व्यक्‍तींकडून किंबा व्यक्तींच्या 
गटाकडून किंवा व्यक्तींचे गटांकडून किंवा अशा व्यक्तींच्या वर्गाकडून किंवा वर्गाकडून, ज्या क्षेत्रात 
ते राहत आहेत ते क्षेत्र आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरचे क्षेत्र आहे असे जर जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या 
निदर्शनास आले तर, तो जिल्हा दंडाधिकारी, तो रक्‍कम वसूल करण्यासाठी, अशा व्यक्‍ती किंवा 
व्यक्‍तींचा गट किंवा व्यक्तींचे गट किंबा अशा व्यक्तींचा वर्ग किंबा व्यक्तींचे वर्ग, ज्या जिल्हा 
दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात रहात असतील त्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे आपल्या अहवालासोबत 
माहिती पाठबील. अशी माहिती मिळाल्यावर, अशा क्षेत्राचा जिल्हा दंडाधिकारी, या कलमान्वये 
तरतूद केलेल्या रीतीने नुकसानभरपाईची रक्‍कम वसूल करील.” ; 

(च) पोट-कलम (५) मध्ये,-- 

(एक) खंड (एक) मध्ये, “ यथास्थिति, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी किंवा, जिल्हा 
दंडाधिकारी याला ” या मजकुराऐवजी “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला ” हा मजकूर दाखल करण्यात 

(दोन) खंड (दोन) मध्ये, “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, किंवा यथास्थिति, जिल्हा 
दंडाधिकारी ” या मजकुराऐवजी, “ जिल्हा दंडाधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
(छ) णेए-कलम (८) मध्ये, “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, किंवा ,गथास्थिति, जिल्हा 

दंडाधिकारी ” हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या दोन्ही ठिकाणी त्या ऐवजी, “ जिल्हा 
दंडाधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(ज) पोट-कलम (९) मध्ये, “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्याने किंवा, यथास्थिति, जिल्हा 
दंडाधिकाऱ्याने ” या मजकुराऐवजी “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(झ) पोट-कलम (१०) मध्ये, “ यथास्थिति, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा जिल्हा 
दंडाधिकाऱ्याच्या ” या मजकुराऐवजी, “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल ; 

(ज) पोट-कलम (१०) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :-- 

“ (११) या कलमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कायद्याच्या कोणत्याही 
तरतुदींच्या व्यतिरिक्त असतील आणि त्यांना न्यूनकारी असणार नाहीत.”. 

३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५२ मध्ये,-- 

(क) पोट-कलम (१) मध्ये, “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्याने किंबा यथास्थिति, जिल्हा 
दंडाधिकाऱ्याने, महसूल आयुक्ताच्या पूर्वमंजुरीने ” या मजकुराऐवजी, “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(ख) पोट-कलम (२) मध्ये,-- 

(एक) “ राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेच्या ” या मजकुराऐवजी, “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने 
काढलेल्या आदेशाच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

(दोन) “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी किंबा, यथास्थिति, जिल्हा 
दंडाधिकारी यांची ” या मजकुराऐवजी, “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याची " हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

(ग) पोट कलम (४) मध्ये, “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिका-याने किंबा, 
यथास्थिति, जिल्हा दंडाधिका-याने ” या मजकुराऐवजी, “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; : 


१५ 


सन १९५१ 
चा मुंबई 
अधिनियम 
क्रमांक २२ 
याच्या कलम 
५२ ची 
सुधारणा. 


१६ 


सन १९५१ 
चा मुंबई 
अधिनियम 

क्रमांक २२ 
याच्या कलम 
4५३ ची 
सुधारणा. 


सन २००८ 
चा महाराष्ट्र 
अध्यादेश 
क्रमांक ९ 
याचे निरसन 
व व्यावृत्ती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जानेवारी ६, २००९/पौष १६, शके ९९३० [भाग 'चार 


(घो समास टोपेमध्ये “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्याने किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने ” या 
मजकुराऐवजी, ' जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५३ मध्ये,-- 
(एक) “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी किंवा, यथास्थिति, जिल्हा दंडाधिकारी '' या मजकुराऐवजी, 
*“ जिल्हा दंडाधिकारी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
(दोन) समास टीपेमध्ये, “ मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्याने किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने ” या 
मजकुराऐवजी, “ जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
५. (१) मुंबई पोलीस (सुधारणा) अध्यादेश, २००८ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे. सन 
(२) अशाप्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य धि 
अधिनियमान्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही (काढण्यात आलेला कोणताही महा. 
आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारित करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित व 
तरतुदी अन्वये यथास्थिति, करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही असल्याचे किंवा 
काढण्यात आलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


